श्रीमती रुपाली frat चाकणकर, अध्यक्षा, 
महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग, बांद्रा, मुंबई यांना 
“राज्यमंत्री” पदाचा दर्जा देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक-रामआ-२०२१/प्र.क्र.७२/का-१० 
नविन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक- २४ डिसेंबर, २०२१. 


१. महिला व बाल विकास विभाग, शासन अधिसूचना क्र.रामआ-२०२०/प्र.क्र.१८/का-१०, 
दि.२० ऑक्टोबर, २०२१. 
२. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.शासाउ-१०.१०/प्र.क्र.९६/१०/सा.उ., दि.१३ मार्च, २०१२. 

प्रस्तावना :- 

श्रीमती रुपाळी निलेश चाकणकर यांची नियुक्‍ती महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदी 
महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग अधिनियम, १९९३ (१९९३ चा महा. १५) च्या कलम ३ मधील उप-कलम 
(१) आणि उप-कलम २ मधील खंड (अ) आणि कलम ४ मधील पोट-कलम (9) अन्वये प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन संदर्भाधीन क्र.१ येथील दि.२० ऑक्टोबर, २०२१ रोजीच्या 
अधिसूचनेव्दारे तीन वर्षाच्या कालावधीसाठी करण्यात आली आहे. श्रीमती रुपाली निलेश चाकणकर, 
अध्यक्षा, महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग, बांद्रा, मुंबई यांना त्यांच्या नियुक्तीच्या कालावधीत 
“राज्यमंत्री” पदाचा दर्जा देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

श्रीमती रुपाली निलेश चाकणकर, अध्यक्षा, महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग, बांद्रा, मुंबई यांना 
त्यांच्या नियुक्तीच्या कालावधीत “राज्यमंत्री* पदाचा दर्जा सदर शासन निर्णयान्वये देण्यात येत आहे. 
२. सदर नियुक्तीच्या कालावधीत त्यांना "राज्यमंत्री" पदाच्या अनुषंगिक सेवा संदर्भाधीन क्र.२ 
येथील दि.१३ मार्च, २०१२ रोजीच्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार (वाहनावर लाल दिवा लावणे 
वगळून) अनुज्ञेय राहतील. 
os सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२११२२४१७३५३३२०३० असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
VARUDKAR 
MAHESH 
ASHOKRAO 
(महेश वरुडकर) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र हासन 


प्रत, 


१. मा.राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः रामआ. -२०२१/प्र.क्र.७२/का-१०. 

LFA यांचे Mad, मंत्रालय, aS. 
3. मा.उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४. मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा/ विधानपरिषद), महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
५. मा.सर्व मंत्री/ राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
६. मा.श्रीमती रुपाली निळेश चाकणकर, अध्यक्षा, महाराष्ट्र राज्य महिळा आयोग, बांद्रा, मुंबई. 
७. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग, बांद्रा, मुंबई. 

. पोलिस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

९. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/ 2 (लेखा परिक्षा) / (लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर. 

१०.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 

११.मंत्रालयीन विभागाचे अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव 

१२.आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे. 

१३.निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१४.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१५.प्रधान सचिव (म.व बा.वि.) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

१६.निवड नस्ती, का.१०. 


A) 


io 


पृष्ठ २ पैकी २ 


